अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२०-२१ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : १३ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दि.१ एप्रिल २०२० 

. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ३० एप्रिल, २०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ११ जून, २०२० 

५. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ९ जुले, २०२० 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.६२/२०/कोषा-प्रशा-५,दि. २८ जुले, २०२० 


Cc ww A -5 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 
वर्ष २०२०-२१ करिता ०१,वेतन साठी रुपये ४७.४९०५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात 
आली आहे. सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना वेतनखर्चासाठी एकूण रुपये ११.८६९० कोटी इतका 
निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ३, ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 


२. वित्त विभागाने दिनांक २८.७.२०२० च्या परिपत्रकान्वये माहे जुले, २०२० चे वेतन 
कोषागारातून पारित झाल्यानंतर माहे मार्च, २०२० चे दुस-या टप्पयातील उर्वरित वेतन प्रदान 
करण्याबाबत निदेश दिळे आहेत. त्यानुषंगाने संबंधित जिल्हा परिषदांचा सन २०२०-२१ मधील 
बिम्सप्रणाळीवरील एकूण dared विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन खर्चासाठी अनुदान 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 09, पाणीपुरवठा 


००१, संचालक व प्रशासन (09)(09) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 


विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 


पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतन खर्च भागविण्यासाठी 


या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये ४,७५,००,०००/- 


(अक्षरी रुपये चार कोटी पंच्याहत्तर लाख wat) इतके अनुदान संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 


यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


2. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक आपत्तीवर मात 
करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात काटकसर करणे तसेच 
काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. 


३. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्डाविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक 
खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर 
निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२२३ 


परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या J Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


षु. या शासन PORTER मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 009, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमळबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” ०१, वेतन या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२१ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२० / प्र.क्र.६४ / 
अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१३१२००११९३२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Supply and 
h eC a al Sanitation Department, postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=946f8eff0 1 148466¢26f8d80863da34d0a26661f5eefb602c3 
i. 59549d8ed4511e, 
serialNumber=7268de4066097 1f8095 1 c66d0e657e903b378196f51a 
Ba | a Sa h e b N | ka mM 978d2a366cfSeb564c0c, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2020.08.13 15:00:01 +05'30' 
चेतन निकम 
अवर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 

विभागीय आयुक्त, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 


coc “७० AY WO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१५.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


one G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२० सोबतचे सहपत्र 
मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 
अ.क्र.| जिल्ह्याचे नांव सन २०२०-२१ करीता या शासन या शासन निर्णयान्वये HERAT २२१५ १८४३ खाली 
वितरीत करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी 


असलेले वेतन अनुदान रुपये) 


निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत 


=| oa लाख we 


ie 
Sara 


पये पंधरा लाख फक्त 
पये पंधरा लाख फक्त 
पये वीस लाख फक्त 


a y 
eas 
र TORO 
aaa oT we 
oa we 
aa oT we 
eae oT we 
SEO 
TORO 
र kal 
z ORO 
i eas 
रर eae 
z दशलाखक्त 
क aT ET 
z गच लाखक्त 
% eae 
z Saal 
z arora फक्त 
भर TOE 

ee 
a 


[athe aaa ora we 


२६ jar 


तय दह लाख फक्त 
२७ |अमरावती पये पंधरा लाख फक्त 
रर का दहा लाखफक्त 
=f गये वोस लाख फक्त 
३२ ।गोंदिया पये पंधरा लाख फक्त 
३४ गडचिरोली aoa फक्त 
एकूण पये चार कोटी पंच्याहत्तर लाख फक्त 


Chetan Balasaheb Nikam 


AV 
ठ 
2. ra 
a 
»च 
44 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


